प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जमाती 
उपयोजना) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या हिऱ्याचा पहिल्या 
हप्त्याचा निधी रू. २५,१५,३३,५००/- व राज्य शासनाच्या 
हिऱ्याचा निधी रू. १६,७६,८९,०००/- सन 2029-22 या 
आर्थिक वर्षात वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.५५/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४००००१. 
तारीख: २८ ऑक्टोबर , २०२१ 


वाचा :- 


१) सह संचालक (ग्रामीण गृहनिर्माण), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्र. 
J-92024/9/2020-RH-Acct.-2/B, दि.२५.०६.२०२१ रोजीचा आदेश. 


२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र. राव्यक-ग्रागू/ळेखा (प्रआयो)/ 
Ast ॥७8॥11]81/अनु.जमाती/२०२१/३६४, दि.०२.०७.२०२१. 


शासन निर्णय:- 

प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) अनुसूचित जमाती (TSP) उपयोजना घटकांतर्गत सन २०२०-२१ 
या वर्षासाठीचा केंद्र शासनाने वरील संदर्भ क्र.१ अन्वये वितरीत केलेला पहिल्या हप्त्याचा निधी 
रू. २५,१५,३३,५००/- (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी पंधरा लक्ष तेहतीस हजार पाचही फक्त) एवढा निधी व 
समरूप राज्य शासनाच्या हिउशाचा निधी म्हणून रू. १६,७६,८९,०००/- (अक्षरी रुपये सोळा कोटी झहात्तर 
लक्ष एकोणनव्वद हजार wad) एवढा निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यास व 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च सन २०२१-२२ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. केंद्र हिशशाचा निधी 
मागणी क्र. टी-५ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना (०१)(०५) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य 
(२५०५ २९९२) व राज्य हिइझाचा निधी मागणी क्र. टी-५ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७९६ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१)(०६) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य 
हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य (२५०५ ए१३८) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण - 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.५५/योजना-१०, दि. २८ ऑक्टोबर, २०२१ 


गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत 
उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 

४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती कार्यासन 
योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केळेली रक्‍कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, 3) 
रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) महाळेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या रक्‍्कमेशी ताळमेळ 
केल्याचे प्रमाणपत्र. 

५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 

६. सदर शासन Poe आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. २०८/का-६, 
दि.०३.०८.२०२१ तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ७२०/व्यय-१४, दि.०९.०८.२०२१ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२८१०५८३६३०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vasant Shinde 
i (1 Nn DN: c=IN, o=Government of 
Maharashtra, ou=Industries Energy & 


Labour Dept, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=213d983c0c3b73519fa14c3739 
Nn 6dd0b3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4fdac6e7 
284, 


serialINumber=672d36cc7468aa812e66d 
e bb4704ffeb120dd58831284824f4fbec2a 
6f6602199, cn=Arun Vasant Shinde 
S h | a d e Date: 2021.10.28 16:38:07 +05'30' 
(अरुण व रिदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा प्रतींसह) 
२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, बेलापूर, नवी 
मुंबई. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
४) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन बेलापूर 
५) आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन -१७), मंत्रालय, मुंबई -३२. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.५५/योजना-१०, दि. २८ ऑक्टोबर, २०२१ 


६) वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७) मंत्रालय मंबई-३२. 
७ कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५, योजना-७, व निवड नस्ती 
योजना-१०. 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


